शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३: 

अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये नवीन 
अभ्यासक्रम/विषय/विशेषस्तर विषय, अतिरिक्‍त 
तुकडी, नवीन विद्याशाखांना मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: एनजीसी २०२२/(११६/२२)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १६ ऑगस्ट, २०२२. 


संदर्भ : (१) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२०१७/(२०८/१७)/मशि-४, 
दि. १३.०९.२०१७. 
(२) शासन अध्यादेश असाधारण क्रमांक ५९ दिनांक ३ ऑगस्ट, २०२२ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भाधीन दि.१३.०९.२०१७ 
च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील अकृषि विद्यापीठांनी शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ 
साठी नवीन अभ्यासक्रम/ विषय/ विशेषस्तर विषय, अतिरिक्‍त तुकडी, नवीन विद्याझ्ञाखांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी 
शासनाकडे सादर केले आहेत. सदर प्रस्तावांची संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या निकषांनुसार 
छाननी करण्यात आली. विद्यापीठांच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर केलेल्या छाननीनुसार पात्र 
ठरलेल्या प्रस्तावांना महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (४) (घ) व त्याखालील 
परंतुकान्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार त्या महाविद्यालयाच्या परिसरातील उच्च शिक्षणाची मागणी व शैक्षणिक 
निकड लक्षात घेता अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयात खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार नवीन 
अभ्यासक्रम/विषय/विशेषस्तर विषय, अतिरिक्‍त तुकडी, नवीन विद्याशाखांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 
शासनाच्या प्रचलित कायम विनाअनुदान तत्वाच्या धोरणानुसार मंजूरी देण्यात येत आहे. 


विवरणपत्र-अ 
नवीन अभ्यासक्रम/ विषय/ विठोषस्तर विषय 


अ.क्र. | अ.क्र संस्थेचे/ महाविद्यालयाचे नांव प्रस्तावित नवीन 
अभ्यासक्रम/विषय 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
| न | . | माजी आमदार दत्तुऱीठ पाटील शिक्षण प्रसारक । नविन अभ्यासक्रम 
मंडळाचे डि एस. पी. कला, विज्ञान आय. टी. १) बी एम एम (०-६०) 


आणि वाणिज्य महाविद्यालय भूखंड क्र २३, सेक्टर | 2) बी एम एस (०-६०) 

९, जीवन विद्या साधना केंद्राजवळ, कामोठे, जि. | ३) बी कॉम (अकांउटिंग 
रायगड-४१० २०६ अन्ड फायन्यास) (०-६०) 
४ बी एस्सी (SPRATT 


टेक्नॉलॉजी) (0०-६०) 


२. २. | अभिनव शोतकरी शिक्षण मंडळाचे अभिनव नविन अभ्यासक्रम 
कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स अँन्ड कॉमर्स १) बी. एम. एस. (०-६०) 
अभिनव एज्यूकेशन कॅम्पस, गोडदेव, भाईंदर २) बी. एस्सी (कम्प्युटर सायन्स) 
(प), (०0-६0) 
जि. ठाणे- ४०१ १०५ ३) एम. कॉम (अँडवान्स अकांउटन्सी) 


(०-६०) 


शासन SSS क्रमांकः एनजीसी २०२२/(११६/२२)/मशि-४ 


शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
३. श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे वेणूताई चव्हाण नवीन अभ्यासक्रम 
कॉलेज, विद्यानगर, कराड. १. एम.ए. भाग १ - इतिहास (५०) 
२. एम.ए. भाग १ - इंग्रजी (५०) 
३. बी.कॉम. भाग १- इन्फॉर्मेशन 
टेक्नॉलॉजी (एंटायर) (८०) 
४. एम.ए. / एम.एस्सी. भाग १ - 
भूगोल (५०) 
५. बी.कॉम. भाग १ - बँक मॅनेजमेंट 
६. एम.ए. भाग १ - अर्थशास्त्र (५०) 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 
| : डी.ए.व्ही. कोलेज ट्रस्ट अन्ड मॅनेजमेट नवीन अभ्यासक्रम 
सोसायटीचे द. भै. फ. दयानंद कला व शास्त्र एम.ए. (हिंदी) भाग-१ 
महाविद्यालय, महर्षि दयानंद सरस्वती चौक, 
रविवार पेठ, सोलापूर- ४१३ ००२. 
ष्‌. डी.ए.व्ही. कोलेज ट्रस्ट अन्ड मॅनेजमेट नवीन अभ्यासक्रम 
सोसायटीचे द. भै. फ. दयानंद कला व शास्त्र एम.ए. (मराठी) भाग-१ 
महाविद्यालय, महर्षि दयानंद सरस्वती चौक, 
रविवार पेठ, सोलापूर- ४१३ ००२. 
६. डी.ए.व्ही. कॉलेज ट्रस्ट अन्ड मॅनेजमेट नवीन अभ्यासक्रम 
सोसायटीचे द. भै. फ. दयानंद कला व शास्त्र एम.ए. (राज्यशास्त्र) भाग-१ 
महाविद्यालय, महर्षि दयानंद सरस्वती चौक, 
रविवार पेठ, सोलापूर- ४१३ ००२. 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 
ia दयानंद शिक्षण संस्थेचे दयानंद विज्ञान नवीन अभ्यासक्रम 
महाविद्यालय, लातूर एम.एस्सी - प्रथम 
औद्योगिक रसायनशास्त्र 
८. दयानंद शिक्षण संस्थेचे दयानंद विज्ञान नवीन अभ्यासक्रम 
महाविद्यालय, लातूर L.L.M. in Business Law 
९. नांदेड एज्युकेशन सोसायटी, नांदेड नविन अभ्यासक्रम 
सायन्स कॉलेज, नांदेड १) एम.एस्सी - स्टॅस्टेस्टीक्स 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
| ०. धरमपेठ म.पा. देव स्मृती विज्ञान महाविद्यालय, । नवीन अभ्यासक्रम 
उत्तर अंबाझरी मार्ग, अंबाझरी उद्यानाजवळ, ता. - | १. एम.एस्सी (केमिस्ट्री) रसायनशास्त्र 
नागपूर शहर, जि. नागपूर - ४४० ०३३. माध्यम - इंग्रजी, 
विद्यार्थी संख्या - २२ 
२. एम.ए. (समाजशास्त्र) 
As per Syllabus 
माध्यम - इंग्रजी, 
विद्यार्थी संख्या - ८० 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन SSS क्रमांकः एनजीसी २०२२/(११६/२२)/मशि-४ 


३. मास्टर ऑफ लायब्रीह अन्ड 
इनफॉर्मेशान सायन्स 

माध्यम - मराठी, 

विद्यार्थी संख्या - ५० 

| १. २. | नबिरा महाविद्यालय, धंतोली, ता.- काटोल, नवीन अभ्यासक्रम 

जि.नागपूर - ४४१ ३०२. १. विज्ञान - एम.एस्सी. (बॉटनी) 
विषय - As per Syllabus 
माध्यम - इंग्रजी 

अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या - २२ 

२. विज्ञान - एम.एस्सी. (झुलॉजी) 
विषय - As per Syllabus 
माध्यम - इंग्रजी 

अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या - २२ 
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ,अमरावती 


१२. 7 . ।वाय.डी.व्ही.डी.कळला आणि नवीन अभ्यासक्रम एम.ए.भाग-१ 
वाणिज्य महाविद्यालय, तिवसा, (इंग्रजी वाड:मय) 
ता. तिवसा, जि. अमरावती. (१२४) एम.ए.भाग-१ (इतिहास) 


एम.ए.भाग-१ (राज्यशास्त्र) 
एम.कॉम.भाग-१ (मराठी माध्यम) 

१३. | २. | राजमाता जिजाऊ महिला महाविद्यालय, नवीन अभ्यासक्रम 

नेर,ता.नेर, जि. यवतमाळ एम.ए. भाग-१ (इतिहास) 

एम.ए. भाग-१ (राज्यझास्त्र) 

एम.ए. भाग-१ (समाजशास्त्र) 

| ३. | उत्कर्ष फाऊंडेशन, मु. पो. राहेरी, बु. सिदेखेड | नवीन अभ्यासक्रम 

संचलित उत्कर्ष कला, वाणिज्य व विज्ञान | १. बी.ए. (ग्रंथालयशास्त्र, नागरी सेवा) 
महाविद्यालय, ता. सिंदखेड राजा, जि. बुलढाणा | 2. बी.कॉम. (अकांऊटसी) 

३. एम.ए. (मराठी, इंग्रजी, इतिहास, 
राज्यशास्त्र) 

४. एम.एस्सी. (रसायनशास्त्र, गणित, 
भौतिकशास्त्र, प्राणीशास्त्र, संगणकशास्त्र) 
५. एम.कॉम. पदव्युत्तर पदवी - 


ग्रंथालय व माहितीशास्त्र 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 
१५. a . | रामेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित श्री. नवीन अभ्यासक्रम 


पंडीगुरू पार्डीकर महाविद्यालय, सिरसाळा, ता. ।१. एम.ए. - मराठी 
परळी वैजनाथ, जि. बीड 
१६. २. | श्री. भवानी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संचलित शि. | नवीन अभ्यासक्रम 
म. गुरूवर्य रा. गो. शिंदे महाविद्यालय, परांडा, १. एम.कॉम. 

जि. उस्मानाबाद 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन SSS क्रमांकः एनजीसी २०२२/(११६/२२)/मशि-४ 


विवरणपत्र-ब 
नवीन विषय 
अ.क्र. | अ.क्र संस्थेचे/ महाविद्यालयाचे नांव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ,अमरावती 
षि ‘ & . | वाय.डी.व्ही.डी.कला आणि वाणिज्य नवीन विषय 
महाविद्यालय, बी.एस्सी.भाग-१ (स्टॅटीस्टीक्स) 
तिवसा, ता. तिवसा, जि. अमरावती.(१२४) 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 
२. i . | किसान शिक्षण प्रसार मंडळाचे कर्मयोगी । नविन विषय 
तुळशीराम पवार महाविद्यालय, हाडोळती, । बी.ए. - ग्रंथालयशास्त्र, शारिरीक शिक्षण, 
ता. अहमदपूर, जि. लातूर मानसशास्त्र 
विवरणपत्र-क 
अतिरिक्त तुकडी 
अ.क्र. | अ.क्र संस्थेचे/ महाविद्यालयाचे नांव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
i 7 . | स्वयंमसिध्दी मित्र संघाचे नाईट डिग्री अतिरिक्त तुकडी 
कॉलेज सोनारदेवी कंपाउंड, seers बी. कॉम 
नाका जवळ, कल्याण- भिवंडी रोड, वसई | बी. एम. एस. 
रोड, वसई दिवा रेल्वे रुट, ता. भिवंडी, 
जि. ठाणे- ४२१३०२ 
2. २. | केरलिया समाजम डोबिवलीचे मॉडेल अतिरिक्त तुकडी 
कॉलेज १) बी कॉम (अकांउटिंग अन्ड फायन्यास 
खंबालपाडा, (२४०-३००) 
ठाकुर्ली (प),जि. ठाणे- २ बी एम एस (१२०-१८०) 
३) एम एस्सी (SP RAM टेक्नॉलॉजी) 
(४०-६० 
३. ३. | fe. के. कृष्णा मेनन कॉलेज ऑफ कॉमर्स | अतिरिक्त तुकडी 
अन्ड इकोनॉमिक्स, INS शांकर दिघे १) बी. कॉम (अकांउटिंग अन्ड फायन्यास) 
कॉलेज ऑफ सायन्स (६०-१२०) 
भांडूप रेल्वे स्टेशन जवळ, भांडूप (Y), २) बी. एम. एस. (६०-१२०) 
मुंबई- ४०० ०४२ 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
i ; 7 . | रयत शिक्षण संस्था, सातारा संचलित अतिरिक्त तुकडी 
कर्मवीर भाऊराव पाटील इन्स्टिटयूट ऑफ | बी.सी.ए.भाग १ 
मॅनेजमेंट स्टडीज अँण्ड रिसर्च, वर्ये, (८१ ते १६०) 


सातारा 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन SSS क्रमांकः एनजीसी २०२२/(११६/२२)/मशि-४ 


५. कौन्सिल ऑफ एज्युकेशन, कोल्हापूर, अतिरिक्त तुकडी 
६४९ सी. वॉर्ड, आझाद चौक, कोल्हापूर, | बी.कॉम भाग-१ 
देशभक्त रत्नाप्पा कुंभार कॉलेज ऑफ 
कॉमर्स कोल्हापूर, 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव 
६. महात्मा गांधी शिक्षण मंडळाचे कला,विज्ञान | एम.एस.सी. (कार्बनिक रसायन शास्त्र)- 
व वाणिज्य महाविद्यालय, चोपडा प्रथम वर्ष [१] 
यावल रोड, चोपड ता.चोपडा जि. जळगाव | एम.कॉम.-प्रथम वर्ष [१] 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 
i अक्कलकोट एज्युकेडान सोसायटीचे सी. । अतिरिक्त तुकडी 
बी. खेडगीज बसवेश्वर सायन्स, राजा बी.कॉम. भाग-१ 
विजयसिंह कॉमर्स, राजा जयसिंह आर्टस 
कॉलेज, अक्कलकोट, ता. अक्कलकोट, 
जि. सोलापूर - ४१३ २१६. 
é: अक्कलकोट एज्युकेडान सोसायटीचे सी. । अतिरिक्त तुकडी 
बी. खेडगीज बसवेश्वर सायन्स, राजा बी.एस्सी. भाग-१ 
विजयसिंह कॉमर्स, राजा जयसिंह आर्टस 
कॉलेज, अक्कलकोट, ता. अक्कलकोट, 
जि. सोलापूर - ४१३ २१६. 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
९. धरमपेठ म.पा. देव स्मृती विज्ञान अतिरिक्त तुकडी 
महाविद्यालय, उत्तर अंबाझरी मार्ग, १. विज्ञान - मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर सायन्स - 
अंबाझरी उद्यानाजवळ, नागपूर - ४४० गणित 
०३३. माध्यम - इंग्रजी 
अपेक्षित विद्यार्थी संख्या - २२ 
तुकडी संख्या - १ अतिरिक्त तुकडी. 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 
| ०. रॉयल एज्युकेशन सोसायटीचे नविन तुकडी 
संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान १) बी.एस्सी. - सी.एस. (१२०) 
महाविद्यालय, लातूर 
| १. रॉयल एज्युकेशन सोसायटीचे नविन तुकडी 
संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान १) बी.सी.ए. 
महाविद्यालय, लातूर 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन SSS क्रमांकः एनजीसी २०२२/(११६/२२)/मशि-४ 


विवरणपत्र-ड 
नवीन विद्याशाखा 
अ.क्र. | क्र. संस्थेचे/ महाविद्यालयाचे नांव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
शिवाजी विद्यापीठ, प 
7 le . | श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, नवीन विद्याशाखा 
कोल्हापूर संचलित आर्टस्‌ अँण्ड कॉमर्स कॉलेज, नागठाणे, | विज्ञान विद्याशाखा - बी.एस्सी 
ता. व जि. सातारा. भाग १ 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 
२. ie . | रामेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित श्री. पंडीगुरू नवीन विद्याशाखा 
पार्डीकर महाविद्यालय, सिरसाळा, ता. परळी वैजनाथ, जि. | वाणिज्य 
बीड 
२.अटीव शर्ती : 

१. उपरोक्‍त विवरणपत्रात ज्या अनुदानित महाविद्यालयांना नवीन अभ्यासक्रम/ विषय/ विशेषस्तर विषय 
अतिरिक्त तुकडी, नवीन विद्याशाखा मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत त्या कायम विनाअनुदान तत्वावरील 
असल्याने सदर मान्यतेच्या अनुषंगाने अशा महाविद्यालयांना अनुदान तत्त्वावर शिक्षक व शिक्षकेत्तर 
कर्मचाऱ्यांची मागणी करता येणार नाही. 

२. उपरोक्त प्रमाणे ज्या महाविद्यालयांना नवीन अभ्यासक्रम/ विषय/ विशेषस्तर विषय, अतिरिक्त तुकडी, नवीन 
विद्याशाखा मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत, त्या महाविद्यालयांनी त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते 
भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु. १००/- च्या नॉन 
ज्युडीशियल स्टँप पेपरवर सादर करावे. 

३. महाविद्यालयाने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय किंवा तसे विभागीय सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र प्राप्त 
झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया सुरु करु नये. 

४. महाविद्यालयांनी, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित 


& 


३. 


es 


केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक/ कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक असून, इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत 
सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय सहसंचालकांनी करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. 
२ मधील प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 


. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 
. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (अँंफिलिएहन ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हरसिटीज रेग्युलेशन २००९) मध्ये 


महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय संबंधित महाविद्यालयांना 
संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करू नये. 


विद्यापीठांनी संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी शासन मान्यता 


आदेशांचे अवलोकन केल्याशिवाय व विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक २ मधील प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय 
संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 


8. 


मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन अभ्यासक्रम / विषय/ विशेषस्तर विषय, अतिरिक्‍त तुकडी, नवीन 


विद्याशाखांच्या अनुषंगाने संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी नियतकालिक आढावा घेऊन सदर 
नवीन अभ्यासक्रम / विषय/ विशेषस्तर विषय, अतिरिक्त तुकडी, नवीन विद्याझ्ञाखांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या 
५०% किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर नवीन अभ्यासक्रम / विषय/ विशेषस्तर विषय, अतिरिक्‍त 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन SSS क्रमांकः एनजीसी २०२२/(११६/२२)/मशि-४ 


तुकडी, नवीन विद्याझाखांची मान्यता रद्द समजून तसे शासन व विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचालकांनी 
आदेशा काढावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/ 
२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवश्‍यक ती कार्यवाही 
करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 

५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८१६२००२००६३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR, 
HIGHER & TECHNICAL 


2.5.4.20= e 
RA M B H A U KA H A R 920043९9939098467737862415506१969463९ 
08dd386c5d3f42e79b10, cn=DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 
2022.08.16 20:14:08 +05'30 


(द. रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
३. मा.मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव. 
४. प्रधान सचिव (उ. व तं. Rr), मंत्रालय, मुंबई 
५. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 
७. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
८. विशि-३/विशि-४ कार्यासन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 
१०. निवडनस्ती (मशि- 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


